केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत- वन 
शेती उप अभियानाची सन २०१८-१९ या वर्षात 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी अंमलबजावणी 
करण्यासाठी रु.३१.३३ लक्ष निधी वितरीत 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-०६१८/ प्र.क्र.१९३/१८/१४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुमात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ५ जुले, २०१८. 


वाचा 

१) वन शोती उप अभियानाच्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना. 

२) शासन निर्णय क्रमांक शाशोअ-२०१७/प्र.क्र.१२६/४अ, दि. ८ डिसेंबर, २०१७. 

३) सहायक आयुक्त, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.७-६/ 
२०१७-सीसी, दि. १७ मे, २०१८. 

४) सहायक आयुक्त, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.७-६/ 
२०१७-सीसी, दि.४ जून, २०१८. 

५) कृषी विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः शाशेोअ-०६१८/ प्र.क्र.१९३/१८/१४अ, 
दि. १८ जून,२०१८ 

६) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र-बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन-६, 
दि.२ जुले, २०१८. 


प्रस्तावना 

केंद्र शासनाने सन २०१७-१८ या वर्षापासून राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियाना अंतर्गत- वन शोती 
उपअभियान राबविण्याचे निश्चित केले आहे. सदर उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाने 
निर्गमित केल्या आहेत. केंद्र शासानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार उप अभियानामध्ये केंद्र व राज्य हिऱ्याचे 
प्रमाण ६०: ४० असे आहे. ज्या राज्यांनी वृक्षतोड व लाकडांची वाहतूक याबाबातचे नियम शिथिल केले 
आहेत अशाच राज्यामध्ये उप अभियान राबविण्यात येणार आहे. वन शोती उप-अभियानाच्या 
अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा PATS करण्यात आला आहे. सदर उप- अभियान राज्यात 
राबविण्यासाठी संदर्भाधीन अनु.क्र.२ येथील दि. ८ डिसेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन अनु.क्र.३ येथील दि. १७ मे, २०१८ च्या पत्रान्वये, वन शोती उप- 
अभियानांतर्गत रु.९५८.०० लक्ष निधीच्या प्रकल्पास मान्यता देऊन सन २०१८-१९ या प्रथम वर्षात 
रु.६६६.६७ लक्ष (केंद्र हिस्सा रु.४००.०० लक्ष व राज्य हिस्सा रु.२६६.६७ लक्ष) रक्कमेच्या कार्यक्रमास 
मान्यता दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे, संदर्भाधीन अनु.क्र.४ येथील दि. ४ जून, २०१८ च्या पत्रान्वये, 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु. १५७.६० लक्ष, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी रु.२३.६० लक्ष व अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी रु. १८.८० लक्ष असा एकूण रु. २०० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-०६१८/ प्र.क्र.१९३/१८/१४ओ 


रु.९५८.०० लक्ष रक्कमेच्या प्रकल्पास मान्यता देवुन सन २०१८-१९ या प्रथम वर्षात केंद्र हिस्सा रु.४००.०० 
लक्ष व राज्य हिस्सा रु.२६६.६७ लक्ष अशा एकूण रु. ६६६.६७ लक्ष निधीचा कार्यक्रमास या वर्षात 
राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देवून, सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद हिळ्याचा रु.१५७.६० लक्ष व 
त्याप्रमाणात आवश्‍यक राज्य हिस्सा रु.१०५.०७ लक्ष असा एकूण रु.२६२.६७ निधी आयुक्त (कृषी) यांना 
बीडीएस प्रणालीवर संदर्भाधीन अनु.क्र.५ येथील दि.१८ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिश्‍ऱ्याचा रु. १८.८० लक्ष व त्याप्रमाणात आवश्‍यक 
राज्य हिस्सा रु. १२.५३ लक्ष असा एकूण रु. ३१.३३ लक्ष निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. अनुषंगाने शासनाने खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानाच्या - वन शोती उप अभियानाची सन २०१८-१९ या 
वर्षात अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी अमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र हिऊड्याचा पहिल्या हप्त्याचा 
रु. १८.८०लक्ष व त्याप्रमाणात आवश्‍यक राज्य हिस्सा रु.१२.५३ लक्ष असा एकूण रु.३१.३३ लक्ष 
निधी (अक्षरी रुपये एकतीस लक्ष तेहतीस हजार फक्त) आयुक्त, कृषी यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 

२. सदर खर्च खालील लेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-१९ च्या मंजूर तरतुदीतून करण्यात यावा. 


अ. क्र. केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक-टी-५ मागणी क्रमांक-टी-५ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
(७९६)-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (७९६)-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(०१) (३४) राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान- (०१) (३४) राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- वनशेती 
वनशोती उप अभियान (कें.पु.यो.) (केंद्र PST अभियान (कें.पु.यो.) (राज्य हिस्सा- ४०%) 


हिस्सा- ६०%) (अनुसूचित जमाती) (अनुसूचित जमाती) 
(२४०१ ए ८४२)- (2809 ए ८५१)- 
३३ अर्थसहाय्य, ३३ अर्थसहाय्य, 
३. सदर निधी लाभार्थ्यांना 2५७ प्रणालीद्वारे वितरीत होत असल्याची खातरजमा आयुक्त, कृषी 
यांनी करावी. 
४. सदर निधी अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यासाठीच खर्च करण्यात यावा. 


५. सदरनिधीखर्चकरताना तो विहित कार्यपध्दती अनुसरून, सर्व वित्तीय कायदे/ नियमांचे/ प्रक्रियेचे 
व वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही 
अमंलबजावणी यंत्रणानी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठल्याही शासन निर्णयाचा वा परिपत्रकाचा भंग 
होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-०६१८/ प्र.क्र.१९३/१८/१४ओ 


६. सदर निधीचे जिल्हा निहाय वितरण करण्यास तसेच खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृषी संचालक 
(फलोत्पादन) यांना राज्य नियंत्रक म्हणून घोषित करण्यात येत आहे, तसेच, सदर निधीचे आहरण व 
संवितरण करणेसाठी विविध स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण अधिकारी 
ia आयुक्तालय संचालक (फलोत्पादन), कृषि सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषी 
स्तर आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


७. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन अनु.क्र.५ येथील दि. १८ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
विहीत केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

८. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.२ एप्रिल, 
२०१८ च्या शासन परिपत्रकातील अटींच्या पालनेच्या अधीन राहून व सदर परिपत्रकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन अनु.क्र.६ येथील दि.२ 
जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


र्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०५१२५६०९२३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dr.Kiran Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


e e ou=Higher and Technical Education Department, 
D [| Ki fa Nn p at | | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e 2.5.4.20=657661007c4f6885bf8deae62f1 360663258 
9e592d8c18ceb9a49bfd30471850, cn=Dr.Kiran Patil 
Date: 2018.07.05 12:57:11 +05'30' 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

प्रधान सचिव (आदिवासी विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्‍त (आदिवासी विकास), नाशिक. 

कुलगुरू, कृषी विद्यापीठे (सर्व ) 

संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 

सर्व सन्माननीय विधीमंडळ सदस्य द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व संचालक / सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी 


Cc “७ A -0 


Cc 
ae 


one 6 OM 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशहोअ-०६१८/ प्र.क्र.१९३/१८/१४अ 

qo. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सव) 

११. सर्व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, मुंबईनागपूर/ (लेखा परिक्षा(/(लेखा व अनुज्ञेयता) 
१३. महालेखाकार (स्थानिय) निकाय लेखापरिक्षा व लेखा प्रतिष्ठा भवन,१०१ महर्षी कर्वे मार्ग, 

मुंबई-४०००२० 

१४. माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. नियोजन विभाग (का-१४३१) /मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. वित्त विभाग (व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) / मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१७. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

१८.मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
१९. निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


